नवनिर्मित पालघर जिल्हयामध्ये 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे घटक 
कार्यालय सुरू करण्यासाठी पोलीस 
अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग, ठाणे यांचे आस्थापनेवरून ०६ 
पदे कायमस्वरूपी वर्ग करण्यास 
मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-२५१५/प्र.क्र.१३/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१९. 


=| 
I 


१) अपर पोलीस महासंचालक,अँटी SLBA ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र sh .SHpey/sq-9/ 
पदनिर्मिती/२०१४/१४९७२, दि.१३.१०.२०१४, दि.०३.१२.२०१४, दि.१८.०४.२०१५ व 
दि.१४.१२.२०१६. 

2) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/असीबी/२६२/२०१४, 
दि.२०.०५.२०१५,दि.२२.१२.२०१६ व दि.२२.०२.२०१७. 

3) मा.उच्चस्तर सचिव समितीच्या दिनांक ०३.०८.२०१९ रोजी संपन्न झालेल्या ५ थ्या बैठकीचे 
कार्यवृत्त. 

प्रस्तावना :- 


अपर पोलीस महासंचालक,अंँटी करणप्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.०१ 


येथील पत्रान्वये नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे घटक कार्यालय निर्माण 


करून सदर कार्यालयाकरिता पोलीस दलातील विविध संवर्गातील कार्यकारी १८ पदे निर्माण करण्याचा व 


त्यानुषंगिक येणाऱ्या रू.९१.१२ लाख इतक्या आवर्ती आणि अनावर्ती खर्चास मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव 


शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेने उच्चस्तरीय सचिव समितीपुढे सादर 


करण्यात आला. याअनुषंगाने मा.उच्चस्तर सचिव समितीने दिनांक ०३.०८.२०१९ रोजी झालेल्या ५ व्या 


बैठकीमध्ये नवनिर्मित पालघर जिल्हयामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे घटक कार्यालय सुरू 


करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ठाणे यांचे आस्थापनेवरून ०६ पदे वर्ग 


करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-२५१५/प्र.क्र.१३/पोळल-३ 


शासन [नणय निर्णय:- 


नवनिर्मित पालघर जिल्हयामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे घटक कार्यालय सुरू करण्यासाठी 


पोलीस अधीक्षक,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,ठाणे यांचे आस्थापनेवरून सहायक पोलीस उप निरीक्षक- 


०२, पोलीस हवालदार-०१, पोलीस नाईक-०२, पोलीस नाईक(चालक)-०१ अशी एकूण ०६ पदे कायमस्वरूपी 


वर्ग करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर वर्ग करण्यात आलेली पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांची पदे त्यासाठी केलेल्या Bamdar 


नियमातील तरतुदीनुसार भरण्यात यावीत. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४३७/आपुक, दिनांक ०८.०९.२०१९ अन्वये 


वित्त विभागाने तसेच मा.उच्चस्तर सचिव समितीने दि.०३.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१७१३०१३२५७२९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e ७ ० Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
D | al es h A a | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 001016 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1e36ff1d612a85453ca984b74 
e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji 


Saste sat 
Date: 2019.09.17 13:15:06 +05'30' 


(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.राज्यमंत्री,गृह (TeX) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


co Av AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-२५१५/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. अपर पोलीस महासंचाळक,अँटी करण्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
९. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
१०.पोळीस अधीक्षक,ळलाचळुचपत प्रतिबंधक विभाग,ठाणे 
११.पोळीस अधीक्षक,ळलाचळुचपत प्रतिबंधक विभाग,पालघर. 
१२.पोळीस अधीक्षक,पालघर/ठाणे. 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी,पालघर/ठाणे. 

१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१६.वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 

१७. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


